ग्रामीण रुग्णालय, उदगांव, ता. शिरोळ, जि. 
कोल्हापूर येथे स्थापन करणे, सदर 
रुग्णालयाकरीता नविन इमारतीचे बांधकाम 
करण्यास मान्यता देणे व प्राथमिक आरोग्य 
केंद्र, मौजे उदगांव येथे स्थलांतरीत न करता, 
जयसिंगपूर, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर येथेच 
ठेवणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/ प्र.क्र.१०१/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख: १५ जुलै, २०२०. 


= 


१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३, 
दि.१७.०१.२०१३. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.स्थळलांतर-२०१६/प्र.क्र.२१/आरोग्य-४, 
दि.१०.०३.२०१६. 

३) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष३/टे-६/ग्रारुजयसिंगपूर 
३०खाटाबांधकाम/२७३५-३६/२० ; दि.१ ६.०३.२०२०. 


प्रस्तावना :- 

जयसिंगपूर, ता. शिरोळ, जि.कोल्हापूर येथे ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय स्थापन 
करण्यास उपरोक्त दि.१७.०१.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. तसेच, या 
विभागाच्या उपरोक्‍त दि.१०.०३.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये, जयसिंगपूर येथील प्राथमिक आरोग्य 
केंद्र त्याच तालुक्यातील मौजे उदगांव येथे स्थलांतरण करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 
रुग्णालयाच्या इमारतीसाठी उपलब्ध असलेल्या जागेचा विचार करता याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

शशिकला आरोग्य धाम, उदगांव, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर येथे ग्रामीण रुग्णालयासाठी 
इमारतीकरीता पुरेशी जागा उपलब्ध असल्याने ग्रामीण रुग्णालय, जयसिंगपूर हे रुग्णालय जयसींगपूर 
ऐवजी उदगाव, ता. जयसींगपूर येथे सुरु करण्यास व इमारतीचे बांधकाम शशीकला आरोग्यधाम, 
उदगांव येथील मोकळया जागेत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या विभागाचा उपरोक्त 
दि.१०.०३.२०१६ चा शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःसंकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१०१/आरोग्य-४ 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७०६१४५६५५७९१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


bd DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
4 a | ou=Public Health Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1faca2f1a89698a28c9470 
3436c07cda664672d20607766dc59d345b, 


प्र.मो. बलकवडे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई/नागपूर. 
२. मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 
४. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य 
भवन, मुंबई. 
५. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
६. संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे. 
७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 
८. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा),आरोग्य सेवा, पुणे. 
९. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 
१०.उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 
११.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 
१२.जिल्हा arcu चिकित्सक, कोल्हापूर. 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 
१४.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 
१५.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१६.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


